मिरा-भाईदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील 
श्री. दिपक खांबित यांच्या saad शहर अभियंता" 
या पदावरील  नेमणुकीस, मिरा-भाईंदर 
महानगरपालिका सेवाप्रवेश नियमातील तरतूदीनुसार 
शासन मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:- मिभाम-१२२३/ प्र. क्र. ७७/नवि-२८ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), ४ था मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २१ सप्टेंबर,२०२३ 


संदर्भ:- १) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.मिभाम-१११६/प्र.क्र.३६(भाग-१)/१६/नवि-२८, 
दि.२६.०२.२०१९. 
२) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.मिभाम-१११६/प्र.क्र.३५/१६/नवि-२८, 
दि.२८.०५.२०१९. 
३) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.मिभाम-१११६/प्र.क्र.३५/नवि-२८, 
दि.२५.११.२०२१. 
४ नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.मिभाम-११२२/सं.क्र.४०१/प्र.क्र.२८/नवि-२८, 
TF.2¢ 08.2023. 
५) आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.मनपा/आस्था/१०९५/२०२३-२४, 
दि.२७.०७.२०२३. 


प्रस्तावना- 


मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचा आकृतीबंध संदर्भाधीन दि.२६.०२.२०१९ च्या 
शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेला आहे. त्यास अनुसरून दि.०३.०७.२०२३ च्या आदेशान्वये श्री. 
दिपक खांबित, “कार्यकारी अभियंता' यांना जेष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गात निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरूपात मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशोष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ 
तसेच, दि.०७.०५.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णय प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल 
केलेल्या याचिकेवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून 'अतिरिक्‍त शहर अभियंता' या पदावर 
पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. या पदोन्नतीस/पदस्थापनेस मिरा-भाईदर महानगरपालिका 
सेवाप्रवेश नियमातील तरतूदीनुसार शासन मान्यता देण्याबाबतचा मिरा-भाईंदर 
महानगरपालिकेने प्रस्ताव दि.२७.०७.२०२३ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. 


२. श्री. दिपक खांबित यांच्या 'अतिरिक्‍त शहर अभियंता' पदावरील नेमणुकीस मिरा-भाईंदर 
महानगरपालिका महासभा ठराव क्र. १७१, दि.२४.०७.२०२३ अन्वये, मिरा-भाईंदर 
महानगरपालिका सुधारित सेवा (सेवाप्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम-२०१९ मधील 
तरतूदीनुसार, श्री. दिपक खांबित, “कार्यकारी अभियंता' यांना staked शहर अभियंता' या 


शासन निर्णय क्रमांकः मिभाम-१२२३/ प्र. क्र. ७७/नवि-२८ 


पदावर शासन मान्यता मिळण्याच्या अधीन राहून पदोन्नतीस मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
त्याअनुषंगाने श्री. दिपक खांबित, यांच्या 'अतिरिक्‍त शहर अभियंता' या पदावरील नेमणुकीस 


शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

आयुक्त, मिरा-भाईदर महानगरपालिका यांचे दि.०३.०७.२०२३ च्या आदेशान्वये, 
श्री. दिपक खांबित, “कार्यकारी अभियंता' यांना जेष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गात निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरूपात मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका 
क्र. २८३०६/२०१७ तसेच, दि.०७.०५.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णय प्रकरणी मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या याचिकेवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून 
“अतिरिक्‍त शहर अभियंता' या पदावरील पदोन्नतीस दिलेली मान्यता विचारात घेता, श्री. 
दिपक खांबित, यांच्या 'अतिरिक्‍्त शहर अभियंता” मिरा-भाईंदर महानगरपालिका या 
पदावरील पदस्थापनेस, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका सेवाप्रवेश नियमातील 
तरतूदीनुसार शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०९२११२३८२६७७२५ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUSHILA DHONDIRAM PAWAR. 
DN: c=I 0५६ 


|: ८. -RNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 
SUSHILA Pete 
25.4.2 60f27 b88fa30c 14d66b8296a2c28478562c6fd9d 1d3 
D H N D | RA M PAWA R 6 ICode=400032, st=Maharashtra, 
O DF4E081AFE7: 
Date: 2023.09. 


(सुशिला पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिवा/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, जि. ठाणे. 

३) प्रधान सचिव (नवि-२) महोदयांचे स्वीय सहाय्यक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


उप सचिव (नवि-२८), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती नवि-२८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


